खरीप हंगाम 2023 च्या अनुषंगाने राज्यातील 
दुष्काळ सहृऱ्य परिस्थिती जाहिर केलेल्या 
१२४५ महसूली मंडळांमध्ये चारा डेपो सुरु 
करण्याबाबत... 
महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग, 
शासन निर्णय क्र.एससीवाय-२०२४/प्र.क्र.२३/म-७, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १३ जून, २०२४ 


वाचा :- १. महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र.टंचाई-२०१४/प्र.क्र.२३३/म-७, दि.१३.०६.२०१८, 
दि.०५.१२.२०१८, दि.२४.०६.२०२० दि.२१.०९.२०२२, दि.१२.०९.२०२३ व दि.०७.११.२०२३ 
२. महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र.एससीवाय-२०२३/प्र.क्र.३७/म-७, दि.१०.११.२०२३. 
३. महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र.एससीवाय-२०२३/ प्र.क्र.३७/ म-७, दि.१६.०२.२०२४. 
४. जिल्हाधिकारी, सातारा यांचे पत्र क्र. पुशा/चाराटंचाई/कावि-२०२४, दि.१२.०४.२०२४ 
. महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र.एससीवाय-२०२४/प्र.क्र.२३/म-७, दि.०५.०६.२०२४ 
६. मा. मंत्री (मदत, पुनर्वसन व आपत्ती व्यवस्थापन) यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ उपसमितीने 
चक्रीय पध्दतीने घेतलेल्या बैठकीतील निर्णय 


Co 
ae 


प्रस्तावना :- 

वर नमूद दि.१०.११.२०२३ व दि.१६.०२.२०२४ च्या शासन निर्णयाव्दारे एकूण १२४५ महसूली 
मंडळांमध्ये दुष्काळ सह्य परिस्थिती जाहिर करुन ८ सवलती लागू करण्यात आल्या आहेत. या महसूली 
मंडळांमध्ये गरजेनुरुप चारा डेपो सुरु करण्यास परवानगी देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


राज्यातील खरीप हंगाम २०२३ करिता दुष्काळ सह्य परिस्थिती जाहिर केलेल्या १२४५ महसूली 
मंडळांमध्ये दि.३१.०८.२०२४ पर्यंत अथवा पावसाचे प्रमाण समाधानकारकरित्या होईपर्यंत आवऱ्यक त्या 
ठिकाणी "चारा डेपो" उघडण्यास परवानगी देण्यात येत आहे. 


२. याकरिता वर नमूद समक्रमांकाच्या दि.०५.०६.२०२४ च्या शासन निर्णयामधीळ अटी व शर्ती आणि 
कार्यपध्दती लागू राहील. 


३. यावरील खर्चाची देयके संबंधितांनी जिल्हाधिकार्‍यांना सादर करावीत. जिल्हाधिकार्‍यांनी त्यांच्याकडे 
प्राप्त झालेल्या देयकांची पडताळणी करावी. तसेच, यासाठी येणारा खर्च हा, "२२४५,नैसर्गिक आपत्तीच्या 
निवारणासाठी सहाय्य-०१, अवर्षण- (९२) (०७) वैरण पुरवठा- ३१, सहायक अनुदाने (२२४५ २१४९) (अनिवार्य)" 
या लेखाशिर्षाखाली खर्ची घालण्यात यावा. सदरहू खर्च २०२४-२५ या वित्तीय वर्षासाठी उपलब्ध करुन देण्यात 
येणाऱ्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


झासन निर्णय क्रमांकः एससीवाय-२०२४/प्र.क्र.२३/म-७, 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२४०६१३१५१३५४३८१९ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


टन(॥॥१७॥ || हळवा ककत 
RAMCHANDRA ॥॥९-॥॥१८ 0५५ corner erst ocsssasowas 


(चु. रा. निखारे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव , मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा.उपमुख्यमंत्री (गृह),यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४. मा.उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन),यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
५. मा.मंत्री (पदुम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
६. मा.मंत्री (मदत व पूनर्वसन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
सर्व विधानसभा सदस्य / विधानपरिषद सदस्य 
मा.मुख्य सचिव यांचे उप सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
. प्रधान सचिव, (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०. प्रधान सचिव (मदत व पुनर्वसन), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११. सचिव, (पदुम), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२. विभागीय आयुक्‍त (सर्व) 
१३. आयुक्‍त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, औंध, पुणे 
१४. आयुक्त कृषि, महाराष्ट्र राज्य, मध्यवर्ती इमारत, पुणे 
१५. जिल्हाधिकारी (सवी 
१६. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) 
१७. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 
१८. वित्तिय सल्लागार व सहसचिव, मदत व पुनर्वसन, नवीन प्रशासकीय भवन,मुंबई 
१९. प्रादेशिक सहआयुक्त पशुसंवर्धन (सर्व) 
२०. संबंधित जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त 
२१. संबंधित जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी 
२२. गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती (सर्व) 
२३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), मुंबई/नागपूर 
२४. महसुल व वन विभागातील कार्यासने ( ब-१/म-३ /म-११ /आव्यप्र-१) 
२५. निवड नस्ती, म-७ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


